भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत दिनांक ०१ एप्रिल, २०२१ 
नंतर मंजूरी दिलेल्या कामांबाबत मार्गदर्शक 
सुचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सावियो-२०२३/प्र.क्र.८/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १० जानेवारी, २०२३. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 


परिपत्रक: 

“विभागाने दिनांक ०१ एप्रिल, २०२१ पासून आतापर्यंत जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय 
योजना, आदिवासी उपयोजना तसेच, विशेष घटक योजना या योजनांतून मंजुर करण्यात आलेल्या 
कामांपैकी निविदा न काढलेल्या कामांना पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती देण्यासंबंधीचे रीतसर 
प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी यांच्यासमोर निर्णयार्थ तात्काळ सादर करण्यात यावेत”, असे मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या निदेशानुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या दिनांक १८ जुले,२०२२ च्या टिप्पणीन्वये 
कळविण्यात आलेले आहे तसेच मा. मुख्य सचिव यांच्या २१ जुले,२०२२ च्या टिप्पणीन्वये, सदर 
प्रस्ताव सादर करताना दि.०१ एप्रिळ,२०२१ पासून ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आलेल्या 
आहेत, मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरू झाळी नाहीत अशा कामांना 
देखील स्थगिती देण्याबाबतचे प्रस्ताव निर्णयार्थ सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात यावे, 
असे मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेनुसार कळविण्यात आलेले आहे. 


त्यानुषंगाने दि.२०जुले,२०२२ व २५ जुले,२०२२ च्या पत्रान्वये आयुक्‍त, समाज कल्याण,पुणे 
यांच्याकडून या कार्यासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेअंतर्गत दिनांक १ एप्रिल, २०२१ पासून आतापर्यंत मंजूर केलेल्या कामापैकी निविदा न 
काढलेल्या कामांबाबतची माहिती तसेच दि.०१एप्रिळ,२०२१ पासून ज्या कामांच्या निविदा 
मागविण्यात आलेल्या आहेत ATA कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरू झाली 
नाहीत या कामांबाबतची माहिती तात्काळ शासनास सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या 


होत्या. 


त्यास अनुसरून आयुक्‍त, समाज कल्याण,पुणे यांनी दि.२९ ऑगस्ट,२०२२ च्या पत्रान्वये 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०२१ पासून आतापर्यंत मंजुर करण्यात आलेल्या कामांपैकी निविदा न काढलेल्या 
कामांची माहिती शासनास सादर केलेली आहे. 


सद्यस्थितीत विविध लोकप्रतिनीधींकडुन तसेच अनेक जिल्हा प्रशासनाकडुन भारतरत्न डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत दिनांक १ एप्रिल, २०२१ ते दिनांक ३१ मार्च, 
२०२२ पर्यंत मंजूरी दिळेल्या कामांना देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्याबाबतची मागणी शासनास 
प्राप्त होत आहे. 


सदर मागणीस अनुसरुन नमुद करण्यात येते की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजनेंतर्गत दिनांक १ एप्रिल, २०२१ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत मंजूरी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सावियो-२०२३/प्र.क्र.८/अजाक 


दिलेल्या कामांची माहिती एकत्रित करुन मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशार्थ सादर 
करण्यात आलेली आहे. मात्र, सदर कालावधीतील मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याबाबतचे 
कोणतेही आदेश या विभागाकडून निर्गमित करण्यात आलेले नाहीत. 


तसेच, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत दिनांक ०१ 
एप्रिल, २०२२ नंतर मंजूरी दिलेल्या कामांना दिनांक २१ जुले, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये स्थगिती 
देण्यात आली होती. सदर स्थगिती दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ व दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये उठविण्यात आळेली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत दिनांक १ एप्रिल, २०२१ नंतर मंजूरी दिलेल्या कामांना 
स्थगिती देण्यात आलेली नाही. तरी, त्यास अनुसरुन सर्व संबंधितांनी पुढील आवऱयक ती कार्यवाही 
करावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥890॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३०११०१४३५५२६३२२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRAVIN VILAS 
SHISHUPAL 
(प्रविण शिशुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्वमा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र 
६. सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य, 
१२. सर्व महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 
१३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
१४. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
१५. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य 
१६. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपंचायत, महाराष्ट्र राज्य 
१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. निवडनस्ती (अजाक). 


०८ AW A OO 


पृष्ठ २ पैकी 2 


